विभागीय सहसंचालक, जळगांव या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/३/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. २०१४/(२५७/१४/मशि-१, दि. ०१.०९.२०१५. 


शासन निर्णय :- 

विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
पदस्थापना दिलेल्या सहसंचालकांपैकी, डॉ. केशव तुपे यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने, त्यांना 
दिनांक १४.१२.२०१८ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या मूळ 
पदावर खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व सध्याचे पदनाम महाविद्यालय/संस्था 
~ डॉ. केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, | सहयोगी प्राध्यापक, शासकोय विदर्भ ज्ञान 
जळगांव विभाग, जळगांव विज्ञान संस्था, अमरावती 


तसेच वरीलप्रमाणे रिक्‍त होणाऱ्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव या पदाचा तात्पुरत्या 
स्वरुपात अतिरिक्त कार्यभार, सदर शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांसाठी किंवा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत खालील 
अध्यापकाकडे त्यांच्या नावासमोरील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व मूळ पदनाम सहसंचालक पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त 
कार्यभार 


. श्री. प्रशांत मगर, सहयोगी प्राध्यापक, | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, | जळगांव 
अमरावती 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१४११५४३२८५०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Manisha P' 


Manisha शण डा, 


ig! 
ICode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f86 


p ravi n Ki n i Ibf192ce9dd6b4d0924623149a51f9ed, 
ha Pravin Ki 


Date: 2018.12.14 12:01:53 +05'30' 


(म.प्र.किणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/३/मशि-१ 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण). 

८. प्राचार्य/ संचालक, संबंधित शासकीय महाविद्यालये /संस्था 

९. कुलसचिव, महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११. सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. श्री. केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, जळगांव 
१३. श्री. प्रशांत मगर, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 
१४. निवडनस्ती (मशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


